पांझरा मध्यम प्रकल्प, ता. साक्री, जि.धुळे 
वाढीव उजवा कालवा कि.मी. २१.८० ते कि.मी. 
२८.४० मधील वितरीका क्र. १९ या कामाच्या 
अंदाजपत्रकास विस्तार व सुधारणा अंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२२३/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १४मार्च, २०२४ 
वाचा:- 
१. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव यांचे पत्र.जा.क्र. कासं/तापविम/प्रश्‍ा-२/ 
१८२५/ सन २०२३ दि. १२/०४/२०२३. 
२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि १/८/२०१९. 
शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 
शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 
शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३ 


Gms 9८ ९७ 


प्रस्तावना:- 
पांझरा मध्यम प्रकल्प हा पांझरा नदीवर साक्री तालुक्‍यातील पिंपळनेर गावाजवळ बांधण्यात 
आलेला आहे.सदर प्रकल्प सन १९७२-७३ मध्ये पूर्णत्वास आलेला आहे.सदर धरण हे मातीचे धरण असून 
त्याची लांबी ११४० मीटर व महत्तम उंची ४३.५० मीटर इतकी असून सांडव्याची लांबी २९० मीटर आहे. या 
धरणातून उजवा कालवा २१.८० कि.मी. व डावा कालवा ६.८० कि.मी. लांबीचा आहे.उजव्या कालव्याचा 
विसर्ग ६.७१ ART व डाव्या कालव्याचा विसर्ग ०.७१ AYA आहे.सदर प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र ६८६८ हेक्‍टर 
आहे.उजव्या कालव्यातून एकूण १५ वितरीकेव्दारे २० गावांना व डाव्या कालव्यातून १ गावास सिंचन सुविधा 
पुरविण्यात येत आहे. 

सन १९८२ साली सदर प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची लांबी २१.८० कि.मी. 
पासून ६.६० कि.मी.ने वाढवून २८.४० कि.मी. पर्यंत वाढविण्याचे दृष्टीने शासनाने दिनांक १२/१/१९८२ रोजी 
विस्तार व सुधारणा अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केळी होती. तदनंतर तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळाने या कामास दिनांक ६/४/१९९९ रोजी सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.त्या अंतर्गत 
उजवा मुख्य कालवा कि.मी. २१.८० ते २८.४० मधील काम पूर्ण झाले असून त्या अंतर्गतच्या वितरीका क्र. १९ 
चे काम अद्यापही हाती घेता आलेले नसल्याने धुळे जिल्हयातील साक्री तालुक्यातील ergs व 

विटाई इ. अवर्षण प्रवण व डोंगरी क्षेत्रातील ३१४.०० हेक्‍टर as RATING वंचित राहिले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२२३/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


या पार्श्वभूमीवर पांझरा मध्यम प्रकल्प,ता.साक्री, जि.धुळे. वाढीव उजवा कालवा कि.मी. २१.८० ते 
कि.मी. २८.४० मधील वितरीका क्र. १९ या कामाच्या अंदाजपत्रकास विस्तार व सुधारणा अंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव अंतर्गत पांझरा मध्यम प्रकल्प,ता.साक्री,जि.धुळे. वाढीव 
उजवा कालवा कि.मी.२१.८० ते कि.मी. २८.४० मधील वितरीका क्र. १९ या कामाच्या अंदाजपत्रकास विस्तार 

व सुधारणा अंतर्गत रू.३,६०,८३,३९४ /- (रू. तीन कोटी साठ लक्ष त्र्याएंशी हजार तीनशे चौ-यान्नव फक्त) 

एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान 

करण्यात येत आहे. 

१) विषयांकित वितरिका व उपवितरिका यांचे भूसंपादन विहित वेळेत पूर्ण करूनच प्रत्यक्ष कामास सुरुवात 
करावी. 

२) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया,कामाचे नियोजन व पूर्णत्व , प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च करणे 
इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

३) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण वापर 
करुन बचत साधावी. 

४) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. 

५) शासन परिपत्रक Hale Circular No MIP २२६०/१३०-॥२ (|), ४ th March १९६१ चे अनुपालन करावे. 

६) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित 
करून लाभक्षेत्र हस्तांतरित करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्याची राहील. 

७) सदर कामास प्रत्यक्षात सुरुवात करण्यापूर्वी नियामक मंडळाची मान्यता घ्यावी. 

८) शासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास 
मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. तसेच सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव यांची राहील. 

प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती/विस्तार व सुधारणा 
कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंठादान (१२)(०३) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ जे १८५) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर 
अनुदानातुन भागवावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. 
५४ सन २०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ 


४पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२२३/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


नियोजन विभागाच्या अनापचारीक संदर्भ क्र.२११/२०२३ का.१४३४ दि.२२/०९/२०२३ व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३५५/२०२३ व्यय-१२ दि. ५/१०/२०२३ मधील सहमती नुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर७/५/५/.॥॥8१8१519.9०५.॥उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा 
संगणक संकेतांक २०२४०३१४१५२४१५६४२७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 

N A M | TA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa186d623a7 5facSdb94fbSc9de4 
5f8a05b5f4b6fb7f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16BC 
67F5CCB127AE66608DESFA48, cn=NAMITA GAURAV BASER 
Date: 2024.03.14 15:33:35 +05'30° 

(न.गौ.बसेर) 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री (जळसपंदा/वित्त) यांचे प्रधान सचिव, 
४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

८) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

९) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

११) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१२) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१४) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१५) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव 

१६) मुख्य अभियंता ,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 

१७) आंतर वित्तीय सल्लागार तथा स.स मंत्रालय, मुंबई 
१८) अधीक्षक अभियंता ,धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,धुळे. 
१९) कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग,धुळे. 

20) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२२३/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/(प्र.क्र.२२३/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- १४/३/ २०२४ 


Sr.No. Description of Item Amount (Rs) 
| 3 - Land ६७३९०८६ 
Q D - Regulator १३८२०७९ 
३ E - Falls 90193922 
8 F- RHT ९५१०११ 
षु G - Bridges ८४७५२० 
६ L - Earthwork ५९०८२०९ 
७ Total Work Cost २६५५९९३७ 
९ Total work cost (Excluding B- Land) 48 C20844 
८ Royalty ५१६२९५८ 
७. | १% Insurance १९८२०४ 
("| १८% GST ३५६७६८१ 
१२ ३% Contingencies ५९४६१४ 
Total Rs. = ३६०८३३९४ 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 

N A M | TA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7 de03ff444cfa1 86d623a75facSdb94fb5c9de 
45f8a05b5f4b6fb7f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16B 
(C67F5CCB127AE66608DE5FA48, cn=NAMITA GAURAV BASER 
Date: 2024.03.14 15:33:54 +05'30' 


(न.गौ. बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


